सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून 
राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहे व जिल्हा 
कारागृहांचे संगणकीकरणाकरिता उपकरणे 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१७/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: ५ फेब्रुवारी, २०१५. 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
इप्र/कारागृहाचे संगणकीकरण/७५६, दिनांक २०.०१.२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०१४/प्र.क्र. ११०/अर्थ-३, दि. १.०७. २०१४. 


शासन निर्णय 

राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहे व जिल्हा कारागृहांचे संगणकीकरणाकरिता उपकरणे खरेदी 
करण्यासाठी सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या (००)(१५) मुंबई मध्यवर्ती 
कारागृहाचे संगणकीकरण (२०५६ ०२०४) या लेखाशीर्षातंर्गत रुपये १.१२ कोटी (रुपये एक कोटी बारा 
लक्ष फक्त) इतकी रक्कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहे व जिल्हा 
कारागृहांचे संगणकीकरणातंर्गत संगणक संच (१५८ नग), लेझर प्रिंटर (११६ नग), स्कॅनर (७५ नग, 
युपीएस ५ के.व्ही. ६० (मिनीट बॅकअप) (५ नग) व डीजेल जनरेटर सेट ३० के.व्ही. (ऑटोमॅटीक) (४ नग) 
इत्यादी उपकरणे खरेदी करण्याचे वरील वाचा-१ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केळे आहे. 

२. राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहे व जिल्हा कारागृहांचे संगणकीकरणातंर्गत संगणक संच (१५८ 
नग), लेझर प्रिंटर (११६ नग), स्कॅनर (७५ नग), युपीएस ५ के.व्ही. ६० (मिनीट बॅकअप) (५ नग) व डीजेल 
जनरेटर सेट ३० के.व्ही. (ऑटोमॅटीक) (४ नग) इत्यादी उपकरणे खरेदीच्या रुपये १,११,९८,४५२/- 
(रुपये एक कोटी अकरा लक्ष अठ्ठयांनऊ हजार DRI बावन्न फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

३. सदर खरेदी शासनाच्या नियमानुसार विहित कार्यपध्दतीनुसार करावी. ज्या उपकरणासाठी 
राज्य शासन किंवा DGSD यांचे दरकरार उपलब्ध आहे त्या दरानुसार खरेदी करण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. उपकरणांची खरेदी करतांना वस्तुंचे स्पेशीफीकेडान, दर्जा, दर व उपयुक्तता तपासून 
घेण्याची जबाबदारी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयाची राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१७/तुरुंग-२ 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/ २००८/ विनियम, दि.१५ मे, २००९ 
व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक-४, नियम 
७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. यावरील होणारा खर्च सन २०१४-१५ या वित्तिय वर्षात मागणी क्र. बी-५, लेखाशीर्ष २०५६, 
तुरुंग (००)(१५), मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे संगणकीकरण (२०५६ ०२०४) १७, संगणक खर्च, ५२, 
यंत्रसामग्री व साधन सामग्री या लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०१४/प्र.क्र. ११०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक 
१.०७.२०१४ सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीत 
बदल होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची मान्यता 
घेण्याची आवश्‍यकता नाही. राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहे व जिल्हा कारागृहांचे संगणकीकरणाकरिता 
उपकरणे खरेदी करण्यासाठी सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या (००)(१५) 
मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे संगणकीकरण (२०५६ ०२०४) या लेखाशीर्षातंर्गत अर्थसंकल्पीत रुपये १.१२ 
कोटी (रुपये एक कोटी बारा लक्ष फक्त) इतक्या रक्‍कमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज- 
२०१४/प्र.क्र.११०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०१.०७.२०१४ नुसार ६०% रक्‍कम म्हणजेच रु. ६७.२० लक्ष 
(रुपये सदुसष्ट लक्ष विस हजार फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४१२२०१५००५१९१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Jaysing L 


शर Pawara 
J aysi N Q [_ DN: CN = Jaysing L Pawara, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


P awa fa OU = Deputy Secretary 


Date: 2015.02.05 17:18:09 
+05'30' 


(ज. ल. पावरा) 
शासनाचे उप सचिव. 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग), मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.१७/तुरुंग-२ 


४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग), पुणे, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग), नागपूर, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे,. 

qo, अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, ११वा मजला, कफ परेड, 
मुंबई -०५, 

११. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


